महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आकृतिबंधामध्ये 
समाविष्ट असलेली ५९ पदे व आकृतिबंधात 
नसलेली ४६ पदे अशा एकूण १०५ अस्थायी पदांना 
दिनांक १.०३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ १११७/प्र.क्र.२७२ /आठ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ मार्च, २०१८ 


संदर्भ १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मळोआ 

१००५/८८८/प्र.क्र.५८/०५/ आठ, दिनांक ५.१०.२००६ 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मलळलोआ १००८/२६६/ 
प्र.क्र.८८/०८/आठ, दिनांक १७.०८.२०१० व २२.२.२०११ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र : मळोआ १११६/प्र.क्रर ९०/ 
आठ दिनांक २१.१२.२०१६. 

४. शासन निर्णय क्रमांक ASIA १५१७/प्र.क्र.२७२/आठ दिनांक २३ 
जानेवारी, २०१८. 

५. झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०५.०३.२०१८ 

६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.५२/अस्थायी पदे/२००३/पाच, 
दिनांक २२.०२.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील गट 'अ' ते 'ड' मधील २३५ पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(१) येथील शासन निर्णयान्वये निश्‍चीत करण्यात आला आहे. या 
पदांमध्ये ६६ अस्थायी पदांचा समावेश आहे. यानंतर संदर्भाधीन अ.क्र (२) येथील दिनांक १७.८.२०१० च्या 
शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे ४४ अस्थायी पदे व दिनांक २२.२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये २ अस्थायी पदे 
अशी एकूण ४६ अस्थायी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली आहेत. 
या विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.४) येथील शासन निर्णयान्वये आकृतिबंधात समाविष्ट असलेली ६६ 
अस्थायी पदे व आकृतीबंधात समावेश नसलेली परंतू महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
केलेली ४६ अस्थायी पदे यांना दिनांक १.१.२०१८ ते २८.२.२०१८ या कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मंजुरी 
देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या दिनाक १४.१.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ 
टक्‍के पदे निरसीत करण्याच्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवरील ड संवर्गातील 
मंजूर ३९ पदांपैकी शिपाई संवर्गातील १० पदे या विभागाचा शासन निर्णय क्र. मलोआ- 
१११६/प्र.क्र.२९०/आठ दिनांक २१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये निरसीत करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र 
ळोकसेवा आयोगाच्या संदर्भाधीन अ.क्र.(६) येथील पत्रास अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
आकृतिबंधात समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे व आकृतीबंधामध्ये समावेश नसलेल्या ४६ अस्थायी पदे 


झासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११७/प्र.क्र.२७२ /आठ 


अशी एकूण १०५ अस्थायी पदे दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे : 


आकृतीबंधामध्ये समाविष्ट असलेली ५९ अस्थायी पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या | 
rae | उप सचिव रु.१५६००-३९१०० -- ६६०० ग्रेड वेतन २ 


२ रु.१५६००-३९१०० + ५००० ग्रेड वेतन 
३ रु.९३००-३४८०० + ४४०० ग्रेड वेतन 

रु.९३००-३४८०० + ४३०० ग्रेड वेतन 
रु.९३००-३४८०० + ४४०० ग्रेड वेतन 
रु.९३००-३४८०० + ४३०० ग्रेड वेतन 


o 


o 
AN 


दु 


रु.५२००-२०२०० + १९०० ग्रेड वेतन 
रु.५२००-२०२०० + १९०० ग्रेड वेतन 
रु.५२००-२०२०० -- १९०० ग्रेड वेतन 
रु.४४४०-७४४० + १३०० ग्रेड वेतन 


एकूण : 


-“0 


वि 
eal 
: 
Les 
९ 
Eee | 


आकृतीबंधात समाविष्ट TASS ४६अस्थायी पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या | 
सह सचिव रु.१५६००-३९१०० + ७६०० ग्रेड वेतन २ 


कहि 

र.3६००-३९१०० + ६५०० मेड वेतन 
र 00-00 ५०००य्ेड येतन 
रु.९३००-३४८०० + ४४०० ग्रेड वेतन 
रु.९३००-३४८०० + ४३०० ग्रेड वेतन 
रु.९३००-३४८०० + ४४०० ग्रेड वेतन 
९ ऑपरेटर 


३ 


o 


रु९३०००३४८०० ५ ५००० ग्रेड वेतन 
रु९३०००३४८०० ५ ४550 ग्रेड वेतन 


डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रु.९३००-३४८०० -- ४२०० ग्रेड वेतन 
एकूण : 


-“0 


o 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक ए-३, लेखाशीर्ष '२०५१-ळोकसेवा आयोग, १०२ राज्य 
लोकसेवा आयोग, (००)(०१) महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (२०५१ ००१३), ०१ - वेतन (भारित)" याखाळीलळ सन 
२०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर मान्यता ही वित्त विभागाने संदर्भाधीन अ.क्र. (५) येथीळ शासन निर्णय, क्र.पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र. दिनांक ५.३.२०१८ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ १११७/प्र.क्र.२७२ /आठ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१६१३५४०००९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 


1 DN: c=IN, o=Go Of Maharashtra, ou-General 
a endra Administ 0042400032 t=Maharas 


htra, 
2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c1 4a37 15b23704304338 
45720a9c4c8107, 


ber=7adb 1868a49b87 19e27d345304467 1a8ceddbd04af2 
a Nn 1 fa n g a g h 6dd2089ed03e6b 1 bd92bd, \dra Pandurang Wai 


Date: 2018.03.16 13:58:07 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.मुंबई 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५) 

५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४/आ.पु.क.) 

६. निवड नस्ती (कार्या.०८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


